एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च) हया केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी 
केंद्र हिस्सा रु.५४.८७६ कोटी व राज्य हिस्सा रु.५४.८७६ कोटी 
याप्रमाणे एकत्रितरित्या रु.१०९.७५२ कोटी इतका निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.४६/का-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- (१) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्रक्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल,२०१९. 
(२) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले,२०१९. 
(३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय सम क्र. दि.१६.४.२०१९(रु.३५०.०० कोटी) , 
दि.१७.७.२०१९ (रु.३०८.५१२ कोटी), दि.२२.१०.२०१९ (रु.६०.०० कोटी), 
दिनांक २५.११.२०१९ (४९.७६ कोटी) व दिनांक ७.१२.२०१९(२१९.४९६ कोटी) 


प्रस्तावना :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण आहार (१९-आहार खर्च) ही केंद्रपुरस्कृत 
योजना आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. 
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR चे वितरण करण्यात येते. या योजनेकरीता केंद्र 
हिस्सा ५०% व समरुप राज्य हिस्स्या ५०% याप्रमाणे निधीचे प्रमाण ठरविण्यात आळे आहे. 
२. केंद्र शासनाने राज्यात राबवावयाच्या पूरक पोषण आहार योजनेसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाकरीता केंद्र हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष २२३६१९२७ रु.६०५.६०७२ कोटी व समरुप राज्य हिस्सा ५०% 
(लेखाशिर्ष २२३६१९३६) रु.६०५.६०७२ कोटी याप्रमाणे एकंदर रु.१२११.२१४४ कोटी इतका APIP मंजूर 
केला आहे. 


तसेच, या योजनेकरीता राज्याच्या सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना (आहार खची याअंतर्गत मागणी क्रमांक एक्स-१,(०८)(०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (आहार खर्च) (केद्र हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) १९, आहार खर्च (२२३६१९२७) याखाली रु.५४८.(9६ 
कोटी व समरुप मागणी क्रमांक एक्स-१,(०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च) 
(राज्य हिस्सा ५०% ) (कार्यक्रम) १९, आहार खर्च (२२३६१९२७) याखाली रु.५४८.७६ कोटी याप्रमाणे 
एकंदर रु.१०९७.५२ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर निधी पैकी ९०% 
इतका निधी योजनेवरील खर्चाकरीता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. 

सद्य:स्थितीत वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार या योजनेच्या सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी उर्वरित १०% इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार या योजनकेरीता केंद्र हिस्सा ७०% याखाली रु.५४.८७६कोटी व राज्य हिस्सा ५०% याखाली 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.४६/का-५ 


रु.५४.८७६ कोटी याप्रमाणे एकूण रु.१०९.७५२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्ची या योजनेवरील सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील खर्चाकरीता राज्याच्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी केंद्र हिस्सा (५०%) याखाली रु.५४.८७६ कोटी 
व समरुप राज्य हिस्सा (५०%) याखाली रु. ५४.८७६ कोटी याप्रमाणे एकूण रु.१०९.७५२ कोटी (अक्षरी 
रुपये एकशे नऊ कोटी पंचाहत्तर लक्ष वीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या योजनेंतर्गत राज्याच्या सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात मंजूर तरतूदीपैकी वितरणाकरीता 
शिल्लक १०% तरतूद या शासन निर्णयान्वये पुरक पोषण आहार योजनेंतर्गत १९-आहार खर्च या 
कार्यक्रमासाठी केंद्र हिस्सा (५०%) याखाली रु.५४.८७६ कोटी व PAST राज्य हिस्सा (५०टक्के) याखाली 
रु. ५४.८७६ कोटी याप्रमाणे एकूण रु.१०९.७५२ कोटी (अक्षरी रुपये एकडे नऊ कोटी पंचाहत्तर लक्ष वीस 
हजार फक्त) इतका वित्त विभागाने वितरणाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा गरम ताजा 
आहार व THR यासाठी समप्रमाणात वितरीत करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १४/२०२०/व्यय-६, दिनांक 
२४.०१.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२७१६१४२५१२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing 
Ramchandra Gujar =: 


(GT. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 


OO, ७5, BOE: OS रट टे वटे 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.४६/का-५ 


-0 
{e) 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, (जिल्हा परिषद). 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
त्यांनी एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना (१९-आहार खर्ची या योजनकेरीता केंद्र हिस्सा ५०% 
२२३६१९२७ याखाली रु.५४.८७६कोटी व समरुप राज्य हिस्सा ५०% याखाली रु.५४.८७६ कोटी 
याप्रमाणे एकूण रु.१०९.७५२ कोटी इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांना BDS प्रणालीवर वितरीत करावा. 
२०) निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


Oe oa we ee Pee कत आटक 0 दकीह wa 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


